महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ ०५.२०२१ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२१/प्रक्र. ४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल, २०२१ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.9८/का.४, 
दि.२२.०४ २०२१ 
३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: २०२१/ म.रा. 
वक्फ. न्या.औ.बाद/लेखा/१७३/, दि.२८१.०४.२०२१. 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु. १,४८,०३,०००/- (रुपये एक कोटी अठ्ठेचाळीस arg तीन हजार मात्र ) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये माहे एप्रिल महिन्याच्या बांधिल 
खर्चासाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर मान्यतेस 
अनुसरुन संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास 
माहे एप्रिल, २०२१ साठी रु.१२,८३,८०० /- (रुपये बारा लाख त्र्याऐंशी SAR seal फक्त) इतके अनुदान वितरित 
करण्यात आले आहे. आता संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण यांनी 
मागणी केल्यानुसार आणि वित्त विभागाने दिलेल्या ४०% च्या मर्यादेत खाली दर्शविलेल्या विवरणाप्रमाणे 
अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे रु.५८,६०,४००/-(रुपये 
ASMA लाख साठ हजार चारशे फक्त) इतका निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. तसेच वितरित 


अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FAY ST २०२१/प्र.क्र.9८/कार्या-४ 


खर्च (२०५३१२५ ८)” 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्त (००)(०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना 


अ.क्र खाशिर्ष सन २०२१- माहे एप्रिल २०२१|माहे मे २०२१ ते वितरीत करावयाचे अनुदान 
तपशीलवार २२ साठी साठी ऑगस्टसाठी 
अर्थसंकल्पी | वितरणासाठी | वितरणासाठी मे, २०२१ | जुन, २०२१ २०२१ आगस्ट, 
य अंदाज । वितरित केलेले | उपलब्ध २०२१ 
अनुदान अनुदान 
La ०१ वेतन १,१७,७५,०००| ११,७७,५०० | ४७,१०,००० | ११,७७,५०० | ११,७७,५०० | ११,७७,५०० | ११,७७,५०० 
२ ०६ दूरध्वनी, वीज ८,४०० ८,४०० ८,४०० 
८४,००० ४,२०० ३३,६०० ८,४०० 
व पाणी शुल्क 
3 १०- कंत्राटी सेवा ११,५०,००० ५७,५०० ४,६०,००० १,१५००० १,१५,००० १,१५,००० १,१५,००० 
8 १३ कार्यालयीन ८,९२०० ८,९२०० ८,९२०० 
खर्च ८,९२,००० ४४,६०० ३,५६,८०० ८,९२०० 
खर्च 
षु १४-भाडेपट्टी व ७५,००० ७५,००० ७५,००० 
७,५०,००० pe | 3,00,000 (94,000 
कर 
एकूण १,३९,०१,०००| १२,८३,८०० | ५८,६०,४०० | १४,६५,१०० | १४,६५,१०० | १४,६५,१०० | १४, ६५,१०० 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, 


औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) अनिवार्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 


टाकण्यात यावा. 


वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 


तसेच खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी 


व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची राहील. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६२/२०२१/व्यय-१, दि.२४.०५.२०२१ अन्वये प्राप्त 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥8॥/9५॥॥[॥9.90०४.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५३१११३४१४३०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


नः 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Faroog Ahmed N Pathan 
Date: 2021.05.31 13:12:49 +05'30' 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


(फा.नू.पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAY ST २०२१/प्र.क्र.9८/कार्या-४ 


४. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
६. उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ Gere. 


पृष्ठ३पैकी३ 


